सुक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना 
अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०६१८/प्र.क्र.१९१/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ- 
१) शासन निर्णय क्रमांक-०४१८/प्र.क्र.१५५/१४अ, दि. २७ एप्रिळ, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक-०६१८/प्र.क्र.१९१/१४अ, दि.१९ जून, २०१८. 
३) आयुक्‍त कृषी यांचे पत्र क्र.जा.क्र /कृआआ-२०१८/सुसियो/ई-ठिबक/९५३/फलो-४, 
दि.१४ सप्टेंबर, २०१८. 
४) संचालक फलोत्पादन यांचे पत्र क्र. जा.क्र.कूआआ-२०१८/सुसियो/ई-ठिबक/१०४५/फलो-४, 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना - 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सुक्ष्म 


सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच मराठवाडा विभागासाठी १००% राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन 


योजना राबविण्यात येते. संदर्भाधीन दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, “उन्नत शेती समृध्द 


शेतकरी” मोहिम राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना (सन २०१८-१९) निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


सदर मार्गदर्शक सूचनांमधीळ परिच्छेद क्र.४.४ मध्ये, सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती 


विहीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, संदर्भाधीन दि.१९ जुन, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटाकाची सन २०१८-१९ मध्ये अंमळबजावणी 


करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.६ मध्ये 


योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. 


दि. २७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४.४ मधील अनु.क्र.४.४.७, ई मध्ये, 


अनुदानाची रक्कम सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या जिल्हास्तरावरील ?॥॥/$ प्रणालीशी संलग्न केलेल्या बँक 


खात्यातून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत spate आधार संलग्न बँक 


खात्यामध्ये जमा करण्याबाबतची तरतूद आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०६१८/प्र.क्र.१९१/१४ओ 


शेतकऱ्यांच्या सुक्ष्म सिचन अनुदानाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बंकेबरोबरच सार्वजनिक उपक्रमातील 


बँका व महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यामधील आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यास अनुमती देण्याचा, प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


१. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत तसेच मराठवाडा 


विभागासाठी १००% राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत, सुक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या 


अनुदानाची रक्‍कम सुक्ष्म सिचन योजनेच्या जिल्हास्तरावरील PFMS प्रणालीशी संलग्न केलेल्या 


बँक खात्यामधून लाभार्थ्यांच्या राष्ट्रीकत बँकेतील आधार संलग्न बँक खात्यात जमा 


करण्याबरोबरच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व सार्वजनिक उपक्रमातील बँका यामधील आधार संलग्न 


बँक खात्यात जमा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०३१५०१३८५८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने. 
५ h r j ka n t Dee ined by sie aac Andge 
Chandrakant / ee 


INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20 


d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991 358271, 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

३. जिल्हाधिकारी (सवी 

४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-०६१८/प्र.क्र.१९१/१४ओ 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५. 
८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१०.सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 
११.सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१३.महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई 
१६.व्यवस्थापकीय संचालक,भूविकास बँक , मुंबई 
१७. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषदा 
१८. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१.ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२२.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२३.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२४.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


